मंत्री आस्थापनेवरील जमादार/चोपदार या सावधि 
पदावर पदोन्नतीसाठी गट-ड संवर्गामधील पात्र 
कर्मचाऱ्यांची दिनांक १ जानेवारी, २०२३ रोजीची 
तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२७२३/प्र.क्र.२८/२१ (आस्था), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ मे, २०२३. 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग , शासन अधिसूचना घिसूचना क्र.एसआरव्ही -२०१४/प्र.क्र.३२२/का-१२, 
दि.०६/०६/२०१७ 


परिपत्रक :- 


महाराष्ट्र शासनाच्या नियंत्रणाखालील प्रशासकीय विभागातील गट-ड संवर्गातील पदांच्या 
सेवाभरतीचे विनियम करणारे नियम संदर्भ क्र.१ येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन अधिसुचनेद्वारे 
विहित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार गट-ड संवर्गातील पदांच्या सेवाप्रवेश नियमातील अनुसूची गट-अ 
मधील जमादार/चोपदार पदावरील पदोन्नतीसाठी विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती 
सर्व प्रशासकीय विभागांकडून मागविण्यात आली. विभागांकडून प्राप्त माहितीची छाननी करण्यात येवून नाईक 
पदाच्या समकक्ष पदाच्या संवर्गात ३ वर्षे सलग सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची तयार 
करण्यात आली असून ती या परिपत्रकासोबत जोडली आहे. 
२. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी प्रस्तुत तात्पुरती जेष्ठतासूची त्यांच्या विभागातील गट-ड संवर्गातील सर्व 
संबंधीत कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी व तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखात 
ठेवावी. सदर ज्येष्ठतासूचीत काही वास्तविक चुका अथवा त्रुटी राहिल्या असल्यास संबंधित विभागांनी संबंधितांचे 
सेवापुस्तक व अन्य उपलब्ध अभिलेख तपासून विभागाच्या अभिप्रायासह सामान्य प्रशासन विभागाला दिनांक ३० 
जून, २०२३ पर्यंत कळवाव्यात, म्हणजे त्याची पडताळणी करुन ज्येष्ठतासूचीत आवश्‍यक ते बदल करणे शक्‍य 
होईल. दिनांक ३० जून, २०२३ पर्यंत कोणतीही माहिती प्राप्त न झाल्यास विभागातील संबंधितांचा काहीही आक्षेप 
नाही, असे गृहीत धरुन ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी. 
३. वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही महसूल व वन विभाग, नगर विकास विभाग, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, आदिवासी विकास विभाग, पर्यावरण विभाग, अल्पसंख्याक विभाग, कौडल्य विकास व उद्योजकता 


विभाग, संसदीय कार्य विभाग, मदत व पुनर्वसन विभाग या विभागांनी माहिती दिलेली नाही. तरी, संदर्भाधिन 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२७२३/प्र.क्र.२८/२१ (आस्था) 


ae अधिसूचनेद्वारे विहीत केलेल्या गट “ड” पदांचे सेवाप्रवेश नियमानुसार मंत्री आस्थापनेवरील 
जमादार/चोपदार या सावधि पदांवर पदोन्नतीसाठी आपल्या विभागातील गट-ड संवर्गातील दि.०६/०६/२०१७ 
रोजीच्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीमधील भाग-ब व भाग-क मधील पात्र कर्मचाऱ्यांची माहिती दिनांक १ जानेवारी, 
२०२३ रोजीची ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्याच्या अनुषंगाने दि. ३० जून, २०२३ पर्यंत पाठविण्यात यावी. 

४. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर दि.०१/०१/२०२३ रोजीची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची आपल्या विभागातील सर्व संबंधितांच्या निदर्डानास आणून द्यावी. जेष्ठतासूचीबाबत त्यांचे काही 
आक्षेप असल्यास, तसेच अपूर्ण माहिती असल्यास दि. ३० जून, २०२३ पर्यंत या विभागास कळविण्यात यावे. 


ष्‌. सदर परिपत्रक (ज्येष्ठतासूचीसह) महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०५२६१५०७०८४९०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ARUN VISHNUPANT JOSHI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL. 
ADMINISRTATION DEPARTMENT, 


5.4.20=25b1cd893dfd4dc594def 1 c4642465ecdafbdae899f879d9b4603 


fe37cfb3598, postalCode=400032, st=Maharash' 


JOS H | INumber=7F0220F 141 8DE280EE59330C50F6CF32874048E40FEBOD 
8DS5E96BC96330D791F, cn=ARUN VISHNUPANT JOSHI 


Date: 2023.05.26 15:08:25 +05'30 


(अ.वि.जोझी ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
२) मा. मुख्यमंत्री / मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
४) सर्व मंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय,मुंबई 
५) कार्यकारी अभियंता,दक्षिण मुंबई (विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मर्झबन रोड मुंबई 
६) संबंधित कर्मचारी 
७ निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२७२३/प्र.क्र.२८/२१ आस्था सोबतची “ज्येष्ठतासूची” 


मंत्री आस्थापनेवरील जमादार/चोपदार या सावधी पदावर पदोन्नतीसाठी गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.०१/०१/२०२३) 


(भाग-ब :- हवालदार/नाईक/उद्ववाहनचालक/अवेष्टक/फाईलकरी/दफ्तरी/दपतरबंद/रोनियो शिपाई (चाळलक)/मुकादम/दारवान/ झेरॉक्स ऑपरेटर 
(भाग-क :- स्वच्छक/सफाईगार मुकादम) 


वरिष्ठश्रेणी 
चोपदार 
Sie पदावरील 
अ.क्र. | कर्मचाऱ्याचे नांव प्रवर्ग । कवी गुळ hans जन्म दिनांक | सध्याचे पदनाम | भा अवा निवेशीचा पदोन्नतीस विभाग 
दिनांक पदनाम क) अखंड दिनांक 
पदोन्नतीचा ह वट 
दिनांक ee 
stars q चक्रमुब्रक बो पाणी पुरवठा व 
षि श्री.वि.गो. SATA. | ०३.०७.१९८४ शिपाई १२.१२.१९६३ चक्रमुद्रक २१.०८.१९९६ | ३१.१२.२०२३ च्छू र 
२. श्री.प्रकाश न. इंगळे fee cha 29.08.9883 शिपाई २०.०१.१९६४ | रोनिओ शिपाई | १७.०४.१९९७ | 39.09.2028 अनिच्छूक य, 
मृदव 
३. | श्री.आ.द.तर्फे खुला २६.११.१९८० शिपाई २३.०१.१९६३ नाईक १५.०२.१९९९ | ३१.०१.२०२३ जलसंधारण 
विभाग 
अनिच्छूक अन्न, नागरी 
%| श्री.प्र.ना.कोटीयान खुला २२.०६.१९८४ शिपाई २५.१२.१९६३ हवालदार २५.०९.२००३ | ३१.१२.२०२३ पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 
अनिच्छूक अन्न, नागरी 
५. | HP ale काळे अ.जा. ०२.११.१९८९ शिपाई २०.०८.१९६३ रो.म.चाळक ३०.०९.२००७ । ३१.०८.२०२३ पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 
अनिच्छूक अन्न, नागरी 
६. । श्री.रा.गो.वालकोळी अ.ज. २०.१०.१९८९ शिपाई ०१.०६.१९६५ नाईक १४.१०.२००७ | ३१.०५.२०२५ पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 
ह RAT TERT | remy | 92.08.9980 शिपाई  । 02.08.9985 | हवालदार  । १९.१० ष्‌ इच्छूक त पे 
(ला .ज. .०९, .०६. 4 ९.१०.२००७ | 30.0§.202 TH Rat 


मंत्री आस्थापनेवरील जमादार/चोपदार या सावधी पदावर पदोन्नतीसाठी गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.०१/०१/२०२३) 


(भाग-ब :- हवालदार/नाईक/उद्ववाहनचालक/अवेष्टक/फाईलकरी/दफ्तरी/दपतरबंद/रोनियो शिपाई (चाळक)/मुकादम/दारवान/ झेरॉक्स ऑपरेटर 
(भाग-क :- स्वच्छक/सफाईगार मुकादम) 


वरिष्ठश्रेणी 


चोपदार 
पदावरील eee 
मूळ नियुक्तीचा | मूळ नियुक्तीचे दिनांक भाग-ब/ भाग- | सेवा निवृत्तीचा 
अ.क्र. | कर्मचाऱ्याचे नांव प्रवर्ग हळ नु हळ नयु जन्म दिनांक | सध्याचे पदनाम ( ee a पदोन्नतीस विभाग 
दिनांक पदनाम क) अखंड दिनांक 
इच्छक/ 
पदोन्नतीचा is 
ताक अनिच्छिक 
दिनांक 3 
हवालदार अनिच्छूक — 
८ गाशा oe वि.मा.प्र ०१.०९.१९८४ शिपाई २०.०९.१९६३ हवालदार ०१.०८.२०१२ | ३०.०९.२०२३ र विही ति 
tl वो .मा.प्र. .०९. .०९. .०८. .०९. ee 
अनिच्छक सार्वजनिक 
. | श्रीमती सईदा हेरेकर खुला २१.०६.१९९० शिपाई १९.०७.१९७० आवेष्टक १८.०४.२०११ १.०७.२०३० त , 
: डं 8 19 रड ean ; ग बांधकाम विभाग 
अनिच्छूक अन्न, नागरी 
वि श्रीम.जयश्री बावधाने | भ.ज.(क) | ०८.०६.२००१ शिपाई १९.०३.१९७१ नाईक १८.०९.२०१२ । ३१.०३.२०३१ पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 
om श्री.सुरेश तु.कदम अ.जा ०१.०३.१९९६ शिपाई २५.११.१९६३ और र क त अनिच्छूक पाणीपुरवठा व 
. . तु. जा. -0३. 49. 40, 49. सकता Pur 
पंडित अनिच्छूक पाणीपुरवठा व 
१२. | श्री.नरेश मु. खुला ०१.०३.१ शिपाई ०५.०७.१ नाईक १.१०.२०१ १.०७.२० > 
2 मु खु ३.१९९६ g 1-0७.१९६६ ई २१.१०.२०१३ | ३१.०७.२०२६ र 
रोनिओ चालक/ १.१२.२०१३/ 
१३. | श्री.आ.गो.दिवेकर म.ज.-ब॒ | ०१.०८.१९८४ शिपाई ०२.०७.१९६३ eee) : र ३१.०७.२०२३ इच्छूक नियोजन विभाग 
हवालदार २२.१२.२०२० 
शालेय शिक्षण व 
१४. | श्री.नि.हो.डोळस अ.जा. ०१.१२.१९९४ शिपाई ०१.०२.१ नाईक १८.०५.२०१७ १.०१.२०२ [= | 
88 g ९६६ g १ ३ द ree 
ea इच्छूक सार्वजनिक 
१५. | श्री.ज.ना.पाटील प्रकल्पग्रस्त | ०१.१२.१९९५ शिपाई १४.०६.२०६८ | झेरॉक्स ऑपरेटर | ०२.०६.२०१८ | ३०.०६.२०२८ ak oe 
बांधकाम विभाग 
१६. | श्री.सो.धो.तिटकारे अ.ज. १६.०१.१९८९ शिपाई ०५.०९.१९६७ आवेष्टक १७.०२.२०२० | ३०.०९.२०२७ इच्छूक वित्त विभाग 
| qo. | श्री.स.सं.माने अ.जा. ०१.११.१९८९ शिपाई १०.०६.१९६५ आवेष्टक १७.०२.२०२० । ३०.०६.२०२५ इच्छूक वित्त विभाग 


मंत्री आस्थापनेवरील जमादार/चोपदार या सावधी पदावर पदोन्नतीसाठी गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.०१/०१/२०२३) 


(भाग-ब :- हवालदार/नाईक/उद्ववाहनचालक/अवेष्टक/फाईलकरी/दफ्तरी/दपतरबंद/रोनियो शिपाई (चाळक)/मुकादम/दारवान/ झेरॉक्स ऑपरेटर 


(भाग-क :- स्वच्छक/सफाईगार मुकादम) 


वरिष्ठश्रेणी 


चोपदार 
वत 9 पदावरील 
न मूळ नियुक्तीचा | मूळ नियुक्तीचे दिनांक भाग-ब/ भाग- | सेवा निवृत्तीचा 
अ.क्र. | कर्मचाऱ्याचे नांव प्रवर्ग हळ नु हळ नयु जन्म दिनांक | सध्याचे पदनाम ( See a पदोन्नतीस विभाग 
दिनांक पदनाम क) अखंड दिनांक 
इच्छक/ 
पदोन्नतीचा वड 
नाक अनिच्छूक 
दिनांक 
१८. | श्री.शा.गो.दळवी खुला १२.१२.१९८८ शिपाई ०८.०५.१९६६ नाईक २४.०२.२०२० | ३१.०५.२०२६ अग क सार्वजनिक 
शी बांधकाम विभाग 
१९. | श्री.कि.उ.जाधव इ.मा.व. ११.०९.१९९० शिपाई २३.०२.१९६३ नाईक २७.०२.२०२० । २८.०२.२०२३ नियोजन विभाग 
२० ७. घा वि.जा १०.०४.१९९० शिपाई ०१.०६.१९६७ हवालदार ०८.०६.२०२० | ३१.०५.२०२७ इच्छूक ‘ise 
Sates ST. 08, .0६. .0६. -0५. a आरोग्य विभाग 
परब खुला नाईक a सार्वजनिक 
२१.  श्री.मा.श्री. खुला २०.१२.१९९० शिपाई ०७.१०.१९६७ नाईक ०८.०६.२०२० | ३१.५०.२०२७ दट आरोग्य विभाग 
२२. | श्री.अनिल म.सावंत खुला ३०.०८.१९९५ शिपाई ११.०५.१९६७ नाईक ०३.०९.२०२० | ३१.०५.२०२७ तत 
शिक्षण विभाग 
२३.  श्री.दि.कृ.मोरजे खुला २८.०४.१९९७ शिपाई १४.१२.१९७२ नाईक ०३.०९.२०२० | ३१.१२.२०३१ Fe 
शिक्षण विभाग 
२४. | श्री.उ.ग.लोकरे अ.जा. । ३१.०१.१९८९ शिपाई २०.०७.१९६३ नाईक 99.92.2020 | ३१.०७.२०२३ अनिच्छूक गृह विभाग 
२५. | श्री.सं.अ.सुर्व खुला २२.०५.१९८९ शिपाई १९.०९.१९६३ नाईक ११.१२.२०२० | ३०.०९.२०२३ अनिच्छूक गृह विभाग 
२६. | श्रीमती नि.स.सावंत खुला ०१.०६.१९९१ शिपाई ०८.०६.१९७० | पॅकर कम बाईंडर | ११.१२.२०२० | ३०.०६.२०३० अनिच्छूक गृह विभाग 
२७. | श्रीमती इं.वि.बासर खुला २३.०५.१९९५ शिपाई २६.०१.१९६३ | रो.नि.ओ.चाळक | ११.१२.२०२० | 39.09.2023 अनिच्छूक गृह विभाग 
प्रतिनियुक्तीवर 
ee खुला ae ee मुख्यमंत्री 
२८. | श्री.शि.व. खुला २०.०६.१९९५ शिपाई ०६.०५.१९६४ | रो.नि.ओ. TAR ROR | SAOGRONE |) यालया गृह विभाग 
कार्यालयात 
कार्यरत 
२९. | श्री.जा.ग.जांगळे भज.क. | १९.१०.१९९५ शिपाई १५.०४.१९६५ | झे.म.चालक ११.१२.२०२० | ३०.०४.२०२५ अनिच्छूक गृह विभाग 


मंत्री आस्थापनेवरील जमादार/चोपदार या सावधी पदावर पदोन्नतीसाठी गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.०१/०१/२०२३) 


(भाग-ब :- हवालदार/नाईक/उद्ववाहनचालक/अवेष्टक/फाईलकरी/दफ्तरी/दपतरबंद/रोनियो शिपाई (चाळक)/मुकादम/दारवान/ झेरॉक्स ऑपरेटर 
(भाग-क :- स्वच्छक/सफाईगार मुकादम) 


वरिष्ठश्रेणी 


चोपदार 
प्रवत ल पदावरील 
2 मूळ नियुक्तीचा | मूळ नियुक्तीचे दिनांक भाग-ब/ भाग- | सेवा निवृत्तीचा 
अ.क्र. | कर्मचाऱ्याचे नांव प्रवर्ग हळ नु हळ नयु जन्म दिनांक | सध्याचे पदनाम ( mee a पदोन्नतीस विभाग 
दिनांक पदनाम क) अखंड दिनांक 
इच्छक/ 
पदोन्नतीचा i 
Rate aren 
दिनांक > 
epee दं चाच २९.०२.२०२६ अनिच्र क 
३०.  श्री.प्र.स. इ.मा.व. २४.१०.१९९५ शिपाई ०९.०२.१९६६ झे.म. ११.१२.२०२० च्छू गृह विभाग 
३१. | LAR आबेद अली खुला २६.०९.१९९१ शिपाई ०२.०३.१९६६ नाईक २२.१२.२०२० | ३१.०३.२०२६ इच्छूक नियोजन विभाग 
३२.  श्री.वि.मो.जोशी खुला १८.०८.१९९२ शिपाई १३.०७.१९६७ नाईक २२.१२.२०२० | ३१.०७.२०२७ इच्छूक नियोजन विभाग 
३३. | श्रीम.नं.ह.तळगांवकर खुला १०.०७.१९९५ शिपाई २४.०६.१९६६ नाईक २२.१२.२०२० । ३०.०६.२०२६ अनिच्छूक नियोजन विभाग 
खुला ना विधी व न्याय 
38.  श्री.इ.हु.पटेल खुला ०१.०६.१९८९ शिपाई ०१.०६.१९६८ नाईक २०.०१.२०२१ | ३१.०५.२०२८ तागा 
on जा नाईक विधी व न्याय 
३५. श्रीमती प्र.रा. .जा. २०..०९.१९८९ शिपाई ०२.०६.१९७० नाईक २०.०१.२०२१ | ३०.०६.२०३० ne 
विधी व न्याय 
३६. | श्री.र.बा.बिडये खुला ०१.०८.१९९० शिपाई ३१.०८.१९६३ नाईक २०.०१.२०२१ | ३१.०८.२०२३ निभाग 
eto विधी व न्याय 
३७. | श्री.दि.शं.सावंत खुला ०१.०८.१९९० शिपाई ०७.०१.१९६४ नाईक २०.०१.२०२१ | ३१.०१.२०२४ ace 
सु.म.गायकवाड नो स्वा विधी व न्याय 
३८. | AA: .जा. ०४.११.१९९६ शिपाई २८.०४.१९७० हवालदार २५.०१.२०२१ | 30.08.2030 विभागा 
मुख्य सचिव 
कार्यालयात सत्यात 
रो वतो gost नवर ee न्य प्रशासन 
३९.  श्री.सं.शां. खुला १२.०३.१९९० शिपाई ०९.११.१९६७ चोपदार ०७.०४.२०२१ | ३०.११.२०२७ | चोपदार पदावर नका 


कार्यरत 


मंत्री आस्थापनेवरील जमादार/चोपदार या सावधी पदावर पदोन्नतीसाठी गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.०१/०१/२०२३) 


(भाग-ब :- हवालदार/नाईक/उद्ववाहनचालक/अवेष्टक/फाईलकरी/दफ्तरी/दपतरबंद/रोनियो शिपाई (चाळक)/मुकादम/दारवान/ झेरॉक्स ऑपरेटर 
(भाग-क :- स्वच्छक/सफाईगार मुकादम) 


वरिष्ठश्रेणी 


चोपदार 
पदावरील eee 
मूळ नियुक्तीचा | मूळ नियुक्तीचे दिनांक भाग-ब/ भाग- | सेवा निवृत्तीचा 
अ.क्र. | कर्मचाऱ्याचे नांव प्रवर्ग हळ नु gery जन्म दिनांक | सध्याचे पदनाम ( See a पदोन्नतीस विभाग 
दिनांक पदनाम क) अखंड दिनांक 
इच्छक/ 
पदोन्नतीचा i 
Rae अनिच्छूक 
दिनांक > 
a डा = ae सामान्य प्रशासन 
ति श्री.वि.वा. खुला | ०२.०३.१९९१ शिपाई | २२.१२.१९६३ नाईक 019.08.2024 | 39.92.2023 cs विभाग 
अनिच्छृक सामान्य प्रशासन 
४. | श्री.दि.ल.पाटील इ.मा.व. | ०४.०३.१९९१ शिपाई २३.०६.१९६३ नाईक ०७.०४.२०२१ | ३०.०६.२०२३ : मागं 
शिंगोटे अनिच्छृक सामान्य प्रशासन 
४२.  श्री.दि.रा. खुला ०१.०४.१९९१ शिपाई १४.१२.१९६४ नाईक ०७.०४.२०२१ | ३१.१२.२०२४ ह निमा 
दुधाणे वा as अनिच्छूक सामान्य प्रशासन 
४३. | श्री.प्र.ना. खुला ०८.०४.१९९१ शिपाई २८.११.१९६४ नाईक ०७.०४.२०२१ । 30.99.2023 लाक 
ee इच्छूक सहकार, पणन व 
४४. | श्री.भ.पां.जांभळे खुला ०३.०९.१९९० शिपाई ०१.०६.१ नाईक ०२.०३.२०२ १.०५.२०२ ह 
खु ३.०९.१९९ g ६.१९६३ g 3.2023 | 39.04.2023 ena ee 
इच्छूक सहकार, पणन व 
४५. | श्री.कि.कु.आव्हाड भ.ज. (8) ७.०५.१९९१ शिपाई १७.०६.१ नाईक ०२.०३.२० ०.०६.२० र 
५ कु (डो | २७.०५.१९९ ड्‌ ६.१९६३ g 2.03.2023 | 30.08.2023 वोग यी 
सहकार, पणन व 
४६. | श्री.स.आ.धोत्रे अ.जा. १५.०२.१९९२ शिपाई १२.०७.१ नाईक ०२.०३.२०२ १.०७.२०२ इच्छूक : 
६ 1.०२.१९९ ड्‌ ९६६ g 3.2023 | 3 र ड्च्छू eta पतली 
४७. | श्री.ग.कृ.सावंत खुला | ०३.०४.१९९5 | शिपाई | ३१.०८.१९७३ नाईक ०२:०३.२०२३ | ३१०५०८२०३३ | अनिच्छेंक |. ल 
री वस्त्रोत्रोग विभाग 
४८. | श्री.द.ग.पुजारे खुला १४.१२.२००० शिपाई १३.०७.१९७६ नाईक ०२.०३.२०२३ | ३१.०७.२०३६ इच्छूक ळा 
. .द.ग. खु .१२. 09. 03, 019. छु यां 


REREKKEKRER 


